आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ या वर्षाकरीता केंद्र पुरस्कृत 
सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेसाठी 
निधी वितरण. 
(केंद्र हिस्सा - २४०१ बी ३५७) 

(राज्य हिस्सा - २४०१ बी ३६६) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.७/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: - १६ फेब्रुवारी, २०२२. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१, 
दि.१४.१०.२०२१ व दि.२८.०१.२०२२. 
२) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०७/ कार्यासन-६, दि.२८.०७.२०२१. 
३) कृषी व पदुम विभागाची नस्ती क्र.प्रअयो-२०२१/प्र.क्र.१०९/९-अ. 
प्रस्तावना :- 


कृषी व पदुम विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म अन्न 
प्रक्रिया उद्योग या योजनेतील अनुसूचित जमाती घटकासाठी सन २०२१-२२ मध्ये प्राप्त झालेला केंद्र 
हिस्सा रु.२२.०४ लाख व समरुप राज्य हिस्सा रु.१४.६९ लाख, तसेच सन २०२०-२१ या वर्षात केंद्र 
शासनाकडून अदा केलेल्या एकूण राज्य हिइऱ्यासाठी समायोजित करावयाचा राज्य हिछ्याचा पहिला 
हप्ता रु.११.८६ लाख असा एकूण राज्य हिस्सा रु.२६.५५ लाख इतका निधी, सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तरतुदींतून वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये प्रस्ताव सादर 
करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निधी वितरणाची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य लेखाशीर्ष, २४०१- पीक संवर्धन 
या मुख्य लेखाशीर्षाखाली वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार ६० Cah मर्यादेत केंद्र पुरस्कृत सूक्ष्म 
अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या सन २०२१-२२ मध्ये प्राप्त झालेला केंद्र हिस्सा रु.२२.०४ लाख व त्यास 
समरुप राज्य हिस्सा रु.१४.६९ लाख व सन २०२०-२१ या वर्षात केंद्र शासनाकडून अदा केलेल्या 
एकूण राज्य EATS समायोजित करावयाचा राज्य हिळ्याचा पहिला हप्ता रु.११.८६ लाख असा 
एकूण राज्य हिछ्यासाठी रु.२६.५५ लाख इतका निधी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या 
अर्थसंकल्पित तरतुदींतून पुढीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ /प्र.क्र.०७/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे | लेखाशिर्षव बाब | सन २०२१-२२ | वितरीत सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत निधी 
नाव केंद्र / राज्य मधील तरतूद सन २०२१- | सन २०२०-२१ एकूण 
हिस्सा अर्थसंकल्पीत २२ साठी करीता 
तरतूद प्रस्तावित | समायोजित 
राज्य हिस्सा 
| 2 3 = a षु & | oe ८ 
सूक्ष्म अन्न । २४०१ बी ३५७ 
प्रक्रिया केंद्र हिस्सा ३३, ५३३.८० 228.438 22.08 22.08 
उद्योग (६० टक्के) अर्थ 
योजना सहाय्य 
२४०१ बी ३६६ 
राज्य हिस्सा ३५५.८७ र) .०० १४.६९ ११.८६ २६.५५ 
(४० टक्के) 
एकूण ८८९.६७ २२९.५३४ ३६.७३ ११.८६ ४८.५९ 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु. ४८.५९ लाख (अक्षरी रुपये अठ्ठेचाळीस लाख एकोणसाठ हजार 
फक्त) इतका निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून सचिव, कृषी व पदुम विभाग यांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.दि.२८.०१.२०२२ च्या 
शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित 
प्रशासकीय विभागाची राहील. 


४. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने झालेल्या 
खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेळे भौतिक उदिष्टाबाबतची 
माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० 
तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतुन फक्त अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०७/कार्यासन.६ 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सं.क्र.१ येथील शा.नि. अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२०९१२५९१५१३२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAVINDRA D 
AUTE 


(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. सचिव, कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग. 
६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
८.सर्व प्रकल्प अधिकारी (ए.आ.वि.प्र.) 
९. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१२. कृषी व पदुम विभाग, ९-अ, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कार्यासन अधिकारी, (का. २/१७) 

१४.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


